सचिवालय जिमखाना, मुंबई यांना देण्यात येणा-या 
सहाय्यक अनुदानात वाढ करण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१८/४८१/प्र.क्र. २०५/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

दिनांक : १० जुले, २०१९ 
प्रस्तावना : 

राज्य शासनाकडून भारतीय लोक प्रशासन संस्था, मंत्रालय, मुंबई तसेच सचिवालय 

जिमखाना, मुंबई या दोन संस्थांना दरवर्षी सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. सदर संस्थांना शासन परिपत्रक, 
दिनांक २४ मार्च, २००९ व दि. ८ जुले, २००९ अन्वये अनुक्रमे रु. ५.६० लक्ष व रु. २.४० लक्ष याप्रमाणे एकूण 
रु. ८.०० लक्ष इतके सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच शासन परिपत्रक दिनांक १९ मे, 
२०१० अन्वये अनुक्रमे रु. ४.०० लक्ष व रु. ८.०० लक्ष याप्रमाणे अनुदान देण्यात येत होते. आता सचिवालय 
जिमखान्याच्या नुतनीकरणामुळे व कर्मचा-यांना दयाव्या लागणा-या सुविधांमध्ये, पर्यायाने खर्चात वाढ 
झाल्याने प्रतिवर्ष देण्यात येणा-या रु. ८.०० लक्ष इतक्या सहायक अनुदानात प्रतिवर्ष रु. ५.०० लक्ष इतकी 
वाढ करुन प्रतिवर्ष रु. १३.०० लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव या विभागास सचिवालय 
जिमखाना, मुंबई यांनी सादर केला असून त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सचिवालय जिमखाना, मुंबई यांना देण्यात येणा-या प्रतिवर्ष रु. ८.०० लक्ष “सहाय्यक अनुदानात” 
प्रतिवर्ष रु. ५.०० लक्ष वाढ करुन प्रतिवर्ष एकूण रु. १३.०० लक्ष इतके अनुदान सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षापासून मंजूर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त वाढीव अनुदान मागणी क्रमांक Vv, २०७५- संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, Loo - इतर 
खर्च, (००)(०१) भारतीय लोक प्रशासन संस्था व इतर संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (संकेतांक २०७५ 
००६२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर), या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४७/२०१९-व्यय- 
४, दिनांक १५/२/२०१९ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२६ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी निधी वितरण करण्याची तसेच महालेखापाल 
यांच्या लेख्याशी खर्च ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही करावी. 


प्रति, 


Wd:- 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१८/४८१/प्र.क्र. २०५/२९ 


षु वि 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७१०१५४३४२६८०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by LALIT NAMDEO SADAFULE 
LA L | T N A M D E DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49d0b6bfb0d78bba142b040bbfdeeS34c7aa6db30b0e4d3a918fd1d 
910da93a1, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=7bf3e1 eacOab4a8e9144c78ea332ce94c22440c2d337ab61198 


23044b2d0a3ab, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=LALIT 
NAMDEO SADAFULE 


Date: 2019.07.10 15:56:08 +05'30' 


(ल. ना. सदाफुले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (दोन प्रती), (सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या -२६ मार्फत) 


०८ “७ A Oo 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (प्र.सु. र.व का.),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन २६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मानद सहसचिव, सचिवालय जिमखाना, ६ जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 2, नागपूर. 
र्‌. (लेखा 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई. 


१०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 

११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, अर्थोपाय व व्यय-४ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१३. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. निवड नस्ती - कार्यासन २९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


